महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 
उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मकसी-३०१९/प्र.क्र.५४/२०१९/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० ०3२. 
दिनांक : ०७ संप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-१०९९/३३/प्र.क्र.९/१९९९/३६, 

दि.०२ मे, २००० 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.२६ मे, २०१४ 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.१९ जून, २०१४ 

४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मकसी-३०१४/११२/प्र.क्र.३५/२०१४/३६, 
दि.०५ मार्च, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संदर्भाधीन दि.०२/०५/२००० च्या शासन परिपत्रकान्वये एक उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आलेली 
आहे. सदर उच्चाधिकार समितीची आवश्‍यकतेनुसार संदर्भाधीन दि.२६/०५/२०१४, दि.१९/०६/२०१४ व 
दि.०५/०३/२०१५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये पुनर्रचना करण्यात आलेली होती. तद्नंतर महाराष्ट्र 
विधानसभा व सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ अन्वये नवीन शासन अस्तित्वात आले. प्राप्त परिस्थितीत 
उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संदर्भाधीन दि.०५/०३/२०१५ रोजीचे शासन परिपत्रक अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार 
समितीची पुनर्रचना करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) मा.मुख्यमंत्री - अध्यक्ष 
मा.श्री.अजित पवार, उप मुख्यमंत्री 
मा.श्री.शारद पवार, संसद सदस्य 
मा.श्री.छगन भुजबळ, मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
तथा समन्वयक मंत्री(सीमा प्रश्न) 
५) मा.श्री.एकनाथ शिदे, मा.मंत्री, नगरविकास, सावैजनिक बांधकाम (सावैजनिक उपक्रम) 
तथा समन्वयक मंत्री(सीमा प्रश्न) 
) मा.श्री.सुभाष देसाई, मा.मंत्री, उद्योग व मराठी भाषा 
) मा.श्री.सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील, मा.राज्यमंत्री, गृह निर्माण 
८) मा.प्रा.एन.डी.पाटील 
) 
) 


) 
) 
3) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 


१०) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पुढील योग्य त्या कार्यवाहीची दिशा ठरविणे व 
त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस असतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मकसी-३०१९/प्र.क्र.५४/२०१९/३६ 


२. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेले 
असून त्याचा संकेतांक २०२००९०७१७१२००९८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VALVI JANA JIVA 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4f7e685e5023c557d69a50fc6a7ce3fcacf9e46a5a0310 
6a47b930f7e1c3052c, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=fd6f9785fe220b2c0f30d422d401e2dfc838a0d9e 
€621401534f5b36eaf57f26, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VALVI JANA JIVA 
Date: 2020.09.07 17:15:29 +05'30' 


(ज.जि.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

सर्व संबंधित सदस्य (उच्चाधिकार समिती व तज्ञ समिती) (पत्राद्वारे). 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०००२२. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-४), (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१९-अ, २५, २९-अ/ विकाक), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१३. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


०८ Av AD -5 


Cc 
ae 


eon ७ mM 


पृष्ठ २ पैकी 2 


